RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


USIC 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक ९९ ] 


गुरुवार , ऑक्टोबर २८ , २०२१ / कार्तिक ६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ ० 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


- 


- 


. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ ऑक्टोबर , २०२१ . 


अधिसूचना 


भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ . 


क्रमांक एफएलडी . २३ / २०२१ / प्र.क्र . ५२४ / फ - ३. - भारतीय वन अधिनियम , १ ९ २७ ( १ ९ २७ चा १६ ) च्या कलम ४ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत 
विनिर्दिष्ट केलेली जमीन राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याबाबत प्रस्तावित असल्याचे घोषित करीत आहे . 

अनुसूची 
तालुका शाहुवाडी , जिल्हा कोल्हापूर 


सर्वे नं . / 


एकूण क्षेत्र 


गावाचे नाव 


अ.क्र . 


गट नं . 


( हे . ) 


उत्तर 


पश्चिम 
( ८ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( २ ) 
मांजरे 


चतुःसीमा 
पूर्व दक्षिण 
( ६ ) ( ७ ) 
वन गट क्र . सरकारी 
४७ भाग मुलकीपड 


१ 


४७ 


५.७६ 


वन गट क्र . 


वन गट क्र . 


४७ भाग 


४८ 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ ९०-१ 


- 


- 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑक्टोबर २८ , २०२१ / कार्तिक ६ , शके १ ९ ४३ 
२ . उक्त जमिनीस किंवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि 
त्या अधिकारांचे , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता याच कलमाच्या खंड ( क ) अन्वये वन जमाबंदी अधिकारी , भोर स्थित 
पुणे यांची वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहेत . 

३ . उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ अन्वये महाराष्ट्र शासन याद्वारे कलमे ११,१२,१५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने 
दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर यांची नियुक्ती करीत 
आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अरविंद आपटे , 
मुख्य वनसंरक्षण ( मंत्रालय ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑक्टोबर २८ , २०२१ / कार्तिक ६ , शके १ ९ ४३ 

૬ , 


3 


- 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th October , 2021 . 

NOTIFICATION 


> 


INDIAN FOREST ACT , 1927 . 


No. FLD - 23 / 2021 / C.R.524 / F - 3. - In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian 
Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the Government of Maharashtra is pleased to declare that it is 
proposed to constitute the land in the Shahuwadi Taluka of the Kolhapur District . specified in 
the schedule hereto annexed , Reserved Forest : 

Schedule 


Taluka Shahuwadi , District Kolhapur 


Boundaries 


Sr. No. 


Village 


Sur , No./ 
Gut . No. 


Area ( Hr . ) 


West 


South 

( 7 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 2 ) 
Manjare 


1 


47 


5.76 


North East 
( 5 ) 

( 6 ) 
Forest Forest 
Gut . 

Gut . 
No. 47 pt . No. 47 pt . 


Sarkari 
Akri Pad 


( 8 ) 
Forest 

Gut . 
No. 48 


2. Forest Settlement Officer of Bhor from Pune is hereby appointed , under clause ( c ) of 
the same section , to be Forest Settelment Officer to enquire into and determine the existence , nature 
and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over this land . 

3. Under section 17 of the said Act the Government of Maharashtra is also pleased to appoint 
the Collector of Kolhapur District to hear appeals from any orders passed by the said Forest 
Settlement Officer under sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ARVIND APTE , 
Chief Conservator of Forest ( Mantralaya ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


